सन 2020-29 या वर्षातील प्रत्यर्पित होणारी तरतूद 
(दत्तमत)(अनिवार्य) 

मागणी क्रमांक व्ही-६, 

“७६१०-शासकीय कर्मचारी इत्यादींना कर्जे ” 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक- आसुअं/प्रत्यर्पि-२२२०/(प्र.क्र.९४/२०२०)/१७स 
दालन क्रमांक-६, तळ मजला, (विस्तार) 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- १५ मार्च, २०२१ 


शासन निर्णय :- 
सन २०२०-२१ सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभागाच्या नियंत्रणाखालील मागणी क्रमांक व्ही-६ “७६१०- 


शासकीय कर्मचारी इत्यादींना Hot ” या लेखाशीर्षाखाळी एकूण अनुदानापैकी अनिवार्य रु.११,७१,१४,२८२/- (अक्षरी 


रुपये अकरा कोटी एकाहत्तर लाख चौदा हजार दोनशे ब्याऐंशी मात्र) (दत्तमत) एवढी तरतूद सोबत जोडलेल्या 


विवरणपत्रामध्ये दर्शविल्याप्रमाणे प्रत्यार्पित करण्यास शासन मंजुरी देत आहे. 


२. उपसचिव (अर्थसंकल्प), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांनी करण्यात येते की, परिच्छेद-१ मध्ये प्रत्यार्पित 


केलेली रक्‍कम विशेष शीर्ष “ राखीव दत्तमत ” या शिर्षाखाली ठेवावी. 


३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 


आला असून त्याचा संकेतांक २०२१०४२२१७०५५५६१०२ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 


काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SEEMA 


SEEMA BABANRAO 
JADHAV 


(सी. ब. जाधव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. उपसचिव (अर्थसंकल्प), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
२. महालेखापाल(लेखा परिक्षा/लेखा वअनुज्ञेयता/स्थानिक निकाय लेखापरीक्षा व लेखा)-१,महाराष्ट्र, मुंबई. 
३. महालेखापाल (लेखा परिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता)-२, महाराष्ट्र, नागपूर. 
४. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 
५. निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई. 
६. मा.अपर मुख्य सचिव (सहकार) सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग,मंत्रालय, मुंबई-३२, 
७. मा.प्रधान सचिव (पणन) सहकार, पणन व वस््रोद्योग विभाग,मंत्राळय, मुंबई-३२, 
८. मा.प्रधान सचिव (वस्त्रोद्योग) सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग,मंत्रालय, मुंबई-३२, 
९. सहकार आयुक्‍त व निबंधक,सहकारी संस्था,महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
१०. उप सचिव/कार्यासन अधिकारी (आस्था-१) सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२. 
११. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 
१२. वित्त विभाग (व्यय २/ अर्थसंकल्प २/१३), मंत्रालय, मुंबई ३२. 
१३. निवडनस्ती का.क्र.(१७स). 


लनन ee ee पार 
Co 
[९५८४८८०७०० ९९७९९४२९८२ ३८३७३७८ | 


सहकार आयुक्‍त पुणे व सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग मंत्रालय खुद्द 


५ 
ड्‌ “4 यांचेकडे घरबांधणी 
११९८०० यांचेकडे घरबांधणी अग्रीमाचे प्रस्ताव नसल्याने तरतूद अखचित. 


३६९९७.९२ 


